मौजे हासोरी (बु) व मौजे हासोरी (खु.) ता. निलंगा, 
जि. लातूर येथे भूकंपाच्या अनुषंगाने वैयक्तिक 
तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी निधी मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक : आव्यप्र - २०२२/प्र.क्र.८८/ आव्यप्र-२, 
पहिला मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२, 
दिनांक : ०५ जून, २०२३. 


संदर्भ : जिल्हाधिकारी,लातूर यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२०२२/आ.व्य./कावि-३४३ दि.२१.१०.२०२२ 
रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना : 
मौजे हासोरी बु. व मौजे हासोरी खु. ता. निलंगा जि. लातूर या ठिकाणी व परिसरातील 


गावात दि. १२.०९.२०२२ रोजी १.२ रिइटर स्केल, दि. २३.०९.२०२२ -२.० रिइटर स्केल 


दि. २६.०९.२०२२ - १.७ RIX स्केल आणि दि. २७.०९.२०२२ - १.७ रिइटर स्केल भूकंपाचे सौम्य 


धक्के जाणवले आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर 


दगडमातीचे बांधकाम असणाऱ्या घरांत राहणाऱ्या नागरिकांना भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवत 


असल्यास सुरक्षित स्थळी हलविणे गरजेचे असते. त्याकरिता जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी संदर्भाधीन 


पत्रान्वये प्रस्तुत गावातील ६७८ कुटुंबांना वैयक्तिक तात्पुरता निवारा (उच्च प्रतीचे वैयक्तिक टेंट) 


उपलब्ध करुन देण्यासाठी रु. ३,०५,१०,०००/- (अक्षरी रु. तीन कोटी पाच लाख दहा हजार फक्‍त) 


इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्या विनंतीस 


अनुसरुन निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 
मौजे हासोरी बु. व मौजे हासोरी खु. ता. निलंगा जि. लातूर या ठिकाणी व परिसरातील 


गावात भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले 


आहे. या पार्श्वभूमीवर दगडमातीचे बांधकाम असणाऱ्या घरांत राहणाऱ्या नागरिकांना भूकंपाचे सौम्य 


धक्के जाणवत असल्याने त्यांना सुरक्षित स्थळी हलविणे गरजेचे असते. त्याकरिता जिल्हाधिकारी, 


लातूर यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार मौजे हासोरी बु. येथे ४२० व मौजे हासोरी 


खु. येथे २५८ seal एकूण ६७८ वैयक्तिक तात्पुरता निवारे (उच्च प्रतीचे वैयक्तिक टेंट) उपलब्ध 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र - २०२२/प्र.क्र.८८/ आव्यप्र-२ 


करुन देण्यासाठी प्रति निवारा ४५,०००/- प्रमाणे रु. ३,०५,१०,०००/- (अक्षरी रु. तीन कोटी पाच 


लाख दहा हजार फक्त) इतका निधी या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. सदर खरेदी ही GEM tide व्दारे करण्यात यावी. 


३. कार्यासन अधिकारी (म-११) यांनी सदर निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाली व्दारे 


जिल्हाधिकारी, लातूर यांना विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचेमार्फत वितरीत 


करावा. 


४. वितरित करण्यात आलेला निधी या वित्तीय वर्षात खर्च करुन त्याबाबतचे उपयोगिता 


प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. 


५. या कामी होणारा खर्च मागणी क्र. सी-६,२२४५ नैसर्गिक आपत्तींच्या निवारणासाठी सहाय्य, 


Co, सर्वसाधारण, १०२ नैसर्गिक आपत्तीचे व्यवस्थापन, आपत्तीप्वण भागात आकस्मिक योजना (९१) 


राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च (९१) (०१) पूर्व तयारी व क्षमताबांधणी (वित्त 


आयोग) (अनिवार्यी २२४५ ४१८८ या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनो. सं. क्र.3७८/२२/व्यय-९, दि. ०१/१२/२०२२ 


अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र २०२३०६०५१७३१३५२११९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANDEEP NAMDEO KAMBLE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 
SA N D ) F F p FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, ‘Mal 
2.5.4.20=b397fcb3ef8423557755d7d4cf38232e23ade4cc99bcaf818elf 


49cebd842804, 


pseudonym=E14A6C7BDC7544D 127BE94A39CB259A8518EA959, 
F serialNuml ber=BA 1E056AD55B2F343783A4C13760C8EEF 1236DF77EBD 
34A5CC6127A29F1650B1, cn=SANDEEP NAMDEO KAMBLE 


Date: 2023.06.05 17:32:08 +05'30' 


(संदीप ना. कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
२. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, लातूर. 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र - २०२२/प्र.क्र.८८/ आव्यप्र-२ 


४. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपुर 
(प्रत्येकी ३ प्रती) 

५. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, (ब-१/म-११/पीएसी/पीएसी-१ कार्यासने) महसूल व वन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. कक्ष अधिकरी, म-११, मंत्राळय मुंबई 

७. निवड नस्ती, आव्यप्र-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


